नांदेड जिल्हयात गोदावरी नदीच्या महापुरामुळे 
बाधित झालेल्या पुनर्वसित गावामधील अंतर्गत रस्ते 
सी.सी. रस्ते व नाली बांधकाम या नागरी सुविधेच्या 
कामाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एफएलडी-२०२३/प्र.क.८७/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ०९ नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएफएल ५९८९/प्र.क्र.२१७/म-३, दि.०१.०८.१९८९ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएफएल ५९८९/प्र.क्र.२१७/म-३, दि.१५.०२.१९९० 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र.५१५०/र-१, दि.०१-०८-२००९ 
४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८-०३-२०११ 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७-०४-२०१५ 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि.१९-०१-२०१६ 
) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, 
दि.१६-१२-२०१५ 
८) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र. २०२३/उपजिपु/पु.पु./टे-१/सीआर/११३१, दि.०८-०६-२०२३, 
दि.०९-०६-२०२३, दि.२२-०६-२०२३, व दि.१२-०७-२०२३ 
प्रस्तावना:- 


४] 


संदर्भ क्रमांक १ नूसार सन १९८३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या गांवाच्या पुनर्वसनास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानूसार जिल्हाधिकारी नांदेड संदर्भ ८ अन्वये सादर केलेल्या पूर पुनर्वसित 
गावामधील अंतर्गत सी. सी. रस्ते, व नाली बांधकाम या नागरी सुविधा कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याचा प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नांदेड जिल्हयातील तालुका नायगाव, उमरी व लोहा येथील पूर पुनर्वसित गावामधील खाली नमूद 
केलेल्या नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रु.४५७०.०० लक्ष (रुपये पंचेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष फक्त) एवढया 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती - 


१) नागरी सुविधा कामे करताना प्रस्तुत प्रस्तावित समाविष्ट असलेले गौण खनिज स्वामीत्वधनाची वसूली 
करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जीटीएन १०८३ /२१७/र-१२, दि.१०-०२-१९८३, शासन निर्णय 
क्र. आरसीपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.१-०८-२००९ व शासन परिपत्रक क्र. आरपीए १११/प्र.क्र.१८/ 
र-१, दि.२८-०३-२०११ अन्वये पुनर्वसित/ विस्तारित गावठाणातील नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२३/प्र.क.८७/र-१२ 


निर्धारित करण्यात आलेल्या भौतिक मानकांनुसार काम करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता यांची राहील. 

३) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांवर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकांतील रकमेनूसार विहित केलेल्या 
मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही, याची संबंधित अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती 
दक्षता घ्यावी. 

४) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांसाठीच्या अंदाजपत्रकांत दर्शविलेली कामे तांत्रिक व प्रशासकीय 
मान्यतेतील अटींचे विहित कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या संबंधित 
अधिक्षक अभियंता व संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

५) संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा सर्व दृष्टीने पूर्ण झाल्यावर व त्याप्रमाणे 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचेकडून प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर संबंधित जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित 
कराव्यात व तत्संबंधात जिल्हाधिकारी, नांदेड / विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचेमार्फत शासनाच्या 
पुनर्वसन विभागास अवगत करावे. 

६) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यनियमावलीतील प्रचलित नियमांनुसार सदर नागरी सुविधा 
कामांच्या अंदाजपत्रकांस संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या अधिक्षक अभियंता / कार्यकारी अभियंता यांनी 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केळेळी असावी. 

७ पुनर्वसन योजनेतून पुरविण्यात आलेल्या नागरी सुविधा अन्य योजनेतून पुनश्च: पुरविल्या जाणार नाहीत, 
नागरी सुविधा कामे यापूर्वी अन्य कोणत्याही योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत. अथवा सदरची कामे 
अन्य योजनेत समाविष्ट नाहीत, तसेच या कामांवर यापूर्वी खर्च करण्यात आलेला नाही, याची संबंधित 
विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी खात्री करावी, 

८) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांचा उचित दर्जा राखला जाईल, याची संबंधित अधिक्षक अभियंता व 
संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. 


२. निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश :- कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
देगलूर, नांदेड व भोकर जि.नांदेड यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अटींची पुर्तता करुन प्रस्तावाधीन 
नागरी सुविधा कामांची निविदा प्रक्रिया तात्काळ सुरु करावी. तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्राप्त 
कामांसाठीचे कार्यारंभ आदेश देऊन नागरी सुविधा कामे तात्काळ सुरु करावीत. 


३. संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, देगलूर, नांदेड व भोकर जि. 
नांदेड यांनी उपरोक्‍त परि.२ मध्ये नमूद केल्यानूसार सुरु करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा कामांच्या प्रगतीचा / 
खर्चाच्या प्रगतीचा अहवाल इ. सादर करुन कामाच्या प्रगतीनूसार सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत 
सदर कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानूसार खर्च “मागणी क्रमांक सी-६, मुख्य लेखा शीर्ष २२४५-नैसर्गिक 
आपत्तींच्या निवारण्यासाठी सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, १०१ अनुग्रह सहाय्य (९३) इतर (९३)(०५) 
पूरामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, चावडी, विद्युत पुरवठा, नागरी 
सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२४५ ०९८८), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली 
आवश्यक निधीची मागणी शासनास सादर करावी. त्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर व 
उपलब्ध तरतुदीतून आवश्यक तेवढा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर विभागीय आयुक्‍त, सभाजीनगर 
(औरंगाबाद) यांच्यामार्फत संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेस उपलब्ध करुन येईल. सदरच्या सुविधा कामांसाठी 
वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने प्रलंबित उपयोजन प्रमाणपत्रे ((1॥॥29॥071 Certificates) 
प्राथम्याने सादर करावीत. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


Wd 


शासन निर्णय HATH: एफएलडी-२०२३/प्र.क.८७/र-१२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०१९१७३६३७५६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 


0 DN: CN = CHULARAM RAMCHANDRA 
RAMCHANDRA / ४४७०५७६५५० . 
NIKHARE Date: 2028.1 09 17608 eoea0 न 

(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग 


१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

३. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, नांदेड 

४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड /देगळूर/भोकर, जि.नांदेड 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१/ नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१ / नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

८. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय ९/ अर्थसंकल्प ६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

९. कार्यासन अधिकारी, कार्या. ब-१/ कार्यासन -पी.ए.सी., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
qo. निवड नस्ती, कार्यासन र-१२, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मंबई Yoo 032 


KKK 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२३/प्र.क.८७/र-१२ 


शासन निर्णय क्रमांक - एफएलडी-२०२३/प्र.क.८७/र-१२, दि.०८/११/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 

नांदेड जिल्हयात गोदावरी नदीच्या महापुरामुळे बाधित झालेल्या नायगाव, उमरी व लोहा तालुक्‍यातील खाली 

नमूद पुनर्वसित गावामधील अंतर्गत सी.सी. रस्ते व नाली बांधकाम या नागरी सुविधे कामाच्या अंदाजपत्रकास 

प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेत येत आहे. 
विवरणपत्र (१/२) 


(रुपये लाखात) 
अ. | पूरबाधित गावाचे नाव तालुका नागरी सुविधेची कामे अंदाज 
क्र पत्रकीय 
रक्‍कम 
बि मौजे टेंभूर्णी नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ६५.०० 
बांधकाम 
२ | मौजे रातोळी नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ६५.०० 
बांधकाम 
३ | मौजे शोळगांव गौरी नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ९०.०० 
बांधकाम 
४ । मौजे आलुवडगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ७०.०० 
बांधकाम 
५ | मौजे ताकबीड नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ५०.०० 
बांधकाम 
६ । मौजे टाकळी त.ब. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ६५.०० 
बांधकाम 
७ | मौजे वजीरगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ६५.०० 
बांधकाम 
८ | मौजे बरबडा नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ६५.०० 
बांधकाम 
९ | मौजे पाटोदा त.ब. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ७५.०० 
बांधकाम 
गि ० | मौजे अंतरगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ६५.०० 
बांधकाम 
णि १ | मौजे इज्जतगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ८५.०० 
बांधकाम 
१२ | मौजे बळेगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ७०.०० 
बांधकाम 
१३ | मौजे hex नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ७०.०० 
बांधकाम 
१४ | मौज राजगडनगर नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ६५.०० 
बांधकाम 
एकूण ९६५.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२३/प्र.क.८७/र-१२ 


१५ | मौजे धानोरा त.मा. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली १००.०० 
बांधकाम 

१६ । मौजे टाकळी बु. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ५०.०० 
बांधकाम 

१७ | मौजे आलुवडगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ५०.०० 
बांधकाम 

१८ । मौजे मनुर त.ब. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली १००.०० 
बांधकाम 

१९ | मौज इज्जतगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली २५.०० 
बांधकाम 

२० । मौजे मेळगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ४०.०० 
बांधकाम 

२१ | मौजे धनज नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ७५.०० 
बांधकाम 

२२ । मौजे रातोळी नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली १००.०० 
बांधकाम 

२३ ।मौजकार्ला TAT. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली १००.०० 
बांधकाम 

२४ । मौज माहेगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली १००.०० 
बांधकाम 

२५ | मौजे टाकळी त.मा. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ५५.०० 
बांधकाम 

२६ | मौजे टाकळी त.ब. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ३५.०० 
बांधकाम 

२७ । मौजे वजीरगाव नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ३५.०० 
बांधकाम 

२८ | मौजे बरबडा नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ३५.०० 
बांधकाम 

२९ । मौजे पाटोदा त.ब. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली २५.०० 
बांधकाम 

३० । मौज मनुर त.ब. नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली ३५.०० 
बांधकाम 

३१ | मौजे राजगडनगर नायगांव अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली २०.०० 
बांधकाम 

एकूण ९८०.०० 

CHULARAM यन्य वा यतन 


Cc MAHARASHTRA, OU © REVENUE AND FORESTS 
RAMCHANDRA NIKHARE पधा ळा 


Date: 2023.11.09 17:37:07 +05'30' 


(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय HATH: एफएलडी-२०२३/प्र.क.८७/र-१२ 


शासन निर्णय क्रमांक - एफएलडी-२०२३/प्र.क.८७/र-१२, दि.०८/११/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
ता.नायगाव, उमरी व लोहा जि. नांदेड मधील खालील विवरणपत्रात नमूद पुनर्वसित गावामधील अंतर्गत रस्ते 
सी.सी. रस्ते व नाली बांधकाम या नागरी सुविधे कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेत येत 


आहे. 
विवरणपत्र (२/२) 
(रुपये लाखात) 
अ. | पूरबाधित गावाचे नाव | तालुका नागरी सुविधेची कामे अंदाज पत्रकीय 
क्र रक्‍कम 
३२ | मौजेबरबडात.ब. नायगाव ।अंतर्गतसी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम २००.०० 
३३ | मौजे बळेगांव नायगाव ।अंतर्गतसी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १००.०० 
३४ ।मौजेयेळी | लोहा ंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १००.०० 
एकूण ९४००,०० 
३५ | मौजे इज्जतगांव बडी । उमरी अंतर्गत सी सी रस्ते १००.०० 
३६ | मौजे इज्जतगांव पट्टी । उमरी अंतर्गत सी सी रस्ते १००.०० 
३७ । मौजे इज्जतगांव उमरी ंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १००.०० 
आबादी 
३८ | मौजे बळेगाव उमरी ंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १००.०० 
३९ | मौजे रहाटी उमरी अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १००.०० 
| ४० | paar | ये उमरी ंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १००.०० 
| ४१ मौजे कौडगांव उमरी अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम १००.०० 
४२ । मौजे हातणी उमरी अंतर्गत सी. सी. रस्ते व नाली बांधकाम 400,00 
४३ ।मौजेइळेगावा | उमरी rate सी. सी. रस्ते व नाळी बांधकाम 400,00 
एकूण ९००.०० 
। ४४ | मौजे कुदळा बाबानगर | उमरी अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे ७५.०० 
४५ | मौजे कुदळा उमरी अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे ५०.०० 
शिवाजीनगर 
४६ | मौजेमनुर उमरी अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे ७५.०० 
| ४७ | मौजे रहाटी खु उमरी ंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे २५.०० 
४८ | मौजे कावलगुडा खु उमरी अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे २००.०० 
४९ । मौजे इज्जतगाव उमरी |ंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे १००.०० 
yo | मौजे बिजेगाव उमरी अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे ३००.०० 
५१ | मौजे कौडगाव उमरी अंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे १००.०० 
५२ | मौजे बळेगाव उमरी ंतर्गत सी सी रस्ते व नाली बांधकामे ४००.०० 
एकूण १३२५.०० 
एकूण सर्व ४५७०.०० 
CHULARAM झणी 
RAMCHANDRA 00 0 ea: 
NIKHARE Sa ee ioe 
(चु. रा. निखारे) 


कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


